राष्ट्रीय सेवा योजना 


श्रीमती प्रिया पाटील यांची 
राज्याची रा.से.यो सदिच्छादूत म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र. क्र. १७४/ साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० 03२. 
दिनांक: १६ डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने राबविल्या जाणा-या सामाजिक व शौक्षणिक उपक्रमांमध्ये 
युवकांना सहभागी करण्यासाठी आणि शासनाच्या योजनांचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी, महाराष्ट्र 
राज्याची राष्ट्रीय सेवा योजनेची सदिच्छादूत म्हणून, श्रीमती प्रिया पाटील यांची विना मानधन तत्वावर 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी, नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 
श्रीमती प्रिया पाटील यांनी केलेळे सामाजिक कार्य युवकांना प्रेरणादायी ठरण्यासाठी, राष्ट्रीय 


सेवा योजने अंतर्गत सदिच्छादूत म्हणून, विना मानधन तत्वावर शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी, श्रीमती 
प्रिया पाटील यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

रा.से.यो. सदिच्छादूत श्रीमती प्रिया पाटील यांची व्याख्याने आयोजित करणे, विद्यार्थी व 
युवकांशी संवादाचे कार्यक्रम आयोजित करणे आणि त्या कार्यक्रमामध्ये शासनाच्या विविध योजना 
तसेच या कार्यासनाच्या दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय सेवा योजनेने 
हाती घेतलेले उपक्रम व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी श्रीमती प्रिया पाटील सहकार्य करणार असून 
त्यासाठी आवश्यक निवास व प्रवासाची व्यवस्था करणे, इ. जबाबदारी संबधित 
विद्यापीठ/संचालनालयाची राहील. श्रीमती प्रिया पाटील यांच्याशी चर्चा करुन सर्व 
विद्यापीठ/संचालनालय अधीनस्थ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवादाची, प्रचार व प्रसाराची 
आणि प्रत्यक्ष सामाजिक सुधार उपक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी कार्यक्रम समन्वयक तथा 
संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना यांची राहील. कार्यक्रमाचे नियोजन व आखणी करण्याची जबाबदारी 
कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना यांची राहील. राज्य संपर्क अधिकारी तथा 
विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय कक्ष, हे नियंत्रक 
म्हणून काम पाहतील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र. क्र. १७४/ साशि-७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१६१२१०५१८७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=44c81ed7c5650383de2d3bd4939feb17be94c77ddf9380bfe3d4 
sf 1d 1 Ocfd393, ०५०१९ 


\de=400032, st=Maha 
6C5292C043EBBA90984D77378C6E4FBS06D9694E3E8FO 
8DD386C5D3F42E79B10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 
2022.12.16 12:13:07 +05'30 


(दत्तात्रय रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री/राज्यमंत्री (उवतंशि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव (उवतंशि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६) सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु 
७) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 
८) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
९) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१०) सर्व विद्यापीठाचे कुलसचिव 
११) सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण / व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/तंत्र शिक्षण 
१२) सहसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय +2 स्तर, पुणे 
१३) सर्व मंत्रालयीन विभाग 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव 
श्रीमती प्रिया पाटील 


) 
) 
) 
) 
१४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 
) निवड नस्ती साशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


